प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तनानंतर मुळ 
विभागात रुजु करुन घेणेबाबत. 
श्री. राजेंद्र महादेव मदने, प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०७१९/प्र.क्र.१८०/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ जानेवारी २०२१. 


वाचा : 
१) शासनाचे समक्रमांकाचे आदेशा, दिनांक १६.९.२०१७. 
२) उप मुख्य व्यवस्थापक (मा. सं. व औ. GS), बृहन्मुबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम 
(बृहन्मुंबई महानगरपालिका) यांचे क्र. उपमुख्य (मासं व औसी/प्र/१६४१/२०२१, दिनांक 
२१.१.२०२१ चे पत्र. 


शासन आदेशा:- 

मोटार वाहन विभागातील श्री. राजेंद्र महादेव मदने, परिवहन उप आयुक्त (कनिष्ठ श्रेणी) यांच्या 
सेवा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ वरील दिनांक १६.९.२०१९ च्या आदेशान्वये अतिरिक्‍त 
महाव्यवस्थापक, बेस्ट सार्वजनिक उपक्रम या पदावर प्रतिनियुक्तीने १ वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध 
करुन देण्यात आल्या आहेत. श्री. मदने हे बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) मधील 
अतिरिक्त महाव्यवस्थापक, श्रेणी ए (विशेष) (वरीष्ठ) या पदावर दिनांक १९.९.२०१९ पासून कार्यरत 
होते. त्यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी दिनांक १८.९.२०२० रोजी संपुष्टात आला असला तरी, उप मुख्य 
व्यवस्थापक (मा. सं. व औ. सं., बृहन्मुबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बृहन्मुंबई 
महानगरपालिक]) यांनी संदर्भाधीन क्र. २ वरील दिनांक २१.१.२०२१ चे पत्रान्वये त्यांना दिनांक 
२१.१.२०२१ (मध्यानोत्तर) कार्यमुक्त केलेले आहे. 
२. सदर आदेशान्वये, श्री. राजेंद्र महादेव मदने, परिवहन उप आयुक्‍त (कनिष्ठ श्रेणी)/प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांच्या अतिरिक्‍त महाव्यवस्थापक, बेस्ट सार्वजनिक उपक्रम या पदावरील सेवा 
प्रत्यावर्तीत करण्यात येत असून त्यांना मोटार वाहन विभागामध्ये दिनांक २१.१.२०२१ (मध्यानोत्तर) रुजु 
करुन घेण्यात येत आहे. श्री. मदने यांनी मोटार वाहन विभागामध्ये तात्काळ रुजु व्हावे. त्यांचे 
पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०७१९/प्र.क्र.१८०/परि-४, दि. २७ जानेवारी 2029 


सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२७१६४४१३९८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


ig) 
DN: c=IN, ht 
2.5.4.20=856b31¢793b1 2e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234f6131 


bf8940dbd2e, postalCode=400032, street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
i ber=f4163205e7b4960cc7ca6f973d6deb06502b2e8fc47a411 


er 
PO KA L E babcf42a0e99cf34b, ‘NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


Date: 2021.01.27 16:49:10 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४.श्री. राजेंद्र मदने, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालय यांच्यामार्फत) 
५.महाळेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


